केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम हिंगोली (9), 
अमरावती (१) आणि यवतमाळ (१) या ठिकाणी 
जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय अशा एकूण ०३ 
रूग्णालयांचे बांधकाम करण्यासाठी अनुदान (केंद्र व राज्य 
हिस्सा) वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२०/ प्र.क्र.१९/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २८.०३.२०२४ 


संदर्भ :- 


१. 


संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.संआसे/कक्ष-७ अ/टे- 


८/अल्पसंख्याक विकास विभाग/निधी/७९१/२०२०, दिं.१७/०२/२०२०. 


. सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३७/आ-३, 


दि.२४/०२/२०२०. 


. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या ३० व्या Empowered Committee च्या 


बैठकीचे इतिवृत्त, दि.१२/०१/२०२१. 


४. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १३/७/२०२०-॥/॥597- 
MOMA, दि.०१/०२/२०२१. 

५. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. अविवि-२०२०/प्र.क्र.१९/का-७, दि.२२.०३.२०२१. 

६. शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.अ.वि.वि.-२०२०/प्र.क्र.२७/का. 
७. दि. २२.०४.२०२२ 

७. शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.अ.वि.वि.-२०२०/प्र.क्र.२८/का. 
७. दि. २६.०४.२०२२ 

८. शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.अ.वि.वि.-२०२०/प्र.क्र.३१/का. 
७. दि. २६.०४.२०२२ 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) गठित 


शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.२८/१२/२०२० रोजी झालेल्या ३० व्या बैठकीत हिंगोली (१, अमरावती (१) आणि 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२०/ प्र.क्र.१९/का-७ 


यवतमाळ (9) या ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय अज्ञा एकूण ३ रूग्णालये बांधकामासाठी रू. 
८६६८.१९/- लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याचे संदर्भ क्र.४ येथे नमुद दि.०१/०२/२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये कळविले आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा 
रु.५२००.९१४ लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा रू.३४६७.२७६ /- लाख इतका आहे. 

२. संदर्भ क्र ६. अन्वये केंद्र शासनाकडून PMIVK अंतर्गत हिंगोली (१), अमरावती (१) आणि यवतमाळ (१) या 
ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय अशा एकूण ३ रूग्णालये बांधकामाकरीता वितरित करण्यात आलेला 
केंद्र हिछ्यातील रु.६५०.११२लाख -/ तसेच राज्य हिऱ्यातील रु.१७३.३५ -/ लाख असा एकूण रु.८२३.४६२-/ 


लाख इतका निधी विहित अटींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात आला आहे. 


३. सन २०२२-२३ पासून केंद्र शासनाकडून प्रकल्पनिहाय निधी वितरीत करण्यात येत नाही. केंद्र 
शासनाकडून एखाद्या प्रकल्पाकरीता अगोदरच वितरीत करण्यात आलेला निधी राज्य शासनाकडे उपलब्ध असेल 
तर उपलब्ध असलेला निधी गरजेनुसार दुसरा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता वापरून, प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण 


करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


४. सदर मार्गदर्शक सूचना विचारात घेता, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत हिंगोली (१), अमरावती (१) 
आणि यवतमाळ (१) या ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय अशा एकूण ०३ रूग्णालये बांधकामाकरीता केंद्र 
हिऱऱ्यातील रु. १९५०.३४/- लाख तसेच राज्य ATM oF एकूण रू.१५६०.२७/- लाख असा एकूण (केंद्र + राज्य) 
रू.३५१०.६१/- लाख इतका निधी योजनेच्या 911918 Nodal Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून PFMS 
प्रणालीव्दारे प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 


यांना मंजूर करून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


१. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत हिंगोली (१), अमरावती (१ आणि यवतमाळ (१) या ठिकाणी 
जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रुग्णालयांच्या अशा एकूण ३ रूग्णालये बांधकामाकरीता केंद्र हिश्‍श्‍्यातील रू. १९५०.३४ 
/- लाख तसेच राज्य हिछ्यातील एकूण रू. १५६०.२७/- लाख असा एकूण (केंद्र राज्य) रू. ३५१०.६१६९५ /- 
लाख इतका निधी योजनेच्या Single Nodal Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून PFMS प्रणालीव्दारे 
प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालय,मुंबई यांना 
खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र (८) व (९) प्रमाणे मंजूर करून वितरीत करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२०/ प्र.क्र.१९/का-७ 


(रु. लाखात) 
वितरीत केलेला वितरीत करावयाचा 
निधी/हिस्सा हिस्सा 
प्रकल्प केंद्र राज्य केंद्र केंद्र (स्तंभ | राज्य 
अ.क्र गट/ठाहर किंमत 3 राज्य (स्तंभ ; 
किंमत | हिस्सा | हिस्सा | (स्तंभ क्र.६ हे ( HEA | (स्तंभ क्र.७ 
,७चे५% 
चे १२.५% नाणे ३७.५% | चे४५% 
प्रमाणे) प्रमाणे) प्रमाणे) 
Es 2 Se ४| ५ ६ [| ७ | ८ 8 
Go खाटांचे 
‘i Siviget खाणा लन २३१६.५७ | १३८९.९४ | ९२६.६३ 993.939 ४६.२३ ८२१.२२८ | ४१६.९८२३ 
बांधकाम, आंजनगाव २ : र न र ee न 


सुर्जी 


१०० खाटांचे स्त्री 
रूग्णालय बांधकाम, | ४२४३.६५ | २५४६.१९ | १६९७.५ | ३१८.२७५ ८४.८७ ९५४.८२१ | ७६३.८५७ 
हिंगोली 


५० खाटांचे 
उपजिल्हा रूग्णालय 
बांधकाम, पुसद 


= 


२१०७.९७ | १२६४.७८ | ८४३.१९ 942.9 ४२.१५ ४७४.२९३ | ZUS.834 


२. केंद्र शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली (PFMS) 


व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 


> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून ?॥॥/8 प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency म्हणून अवर 
सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले आहे. सदर 
योजना PEMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे. 
३. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमकरीता केंद्र शासनाकडून वितरीत केलेला व त्यासमरूप वितरीत 
करावयाचा राज्य हिऱऱ्यातील निधी योजनेच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा, मुंबई येथे उघडण्यात 


आलेल्या SNA खाते क्र. ४०५३३३४५६७८ व IFSC CODE- SBINC0§ 9428 खात्यावर जमा करण्यात आला 


आहे. जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (०८) व (०९) प्रमाणे 


मंजूर करण्यात आलेला केंद्र व राज्य हिश्यातील दुसऱ्या टप्यातील उर्वरीत रू. ३५१०.६१६९५ /- लाख इतका 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२०/ प्र.क्र.१९/का-७ 


निधी PEMS प्रणालीव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचाळक आरोग्य 


सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना वितरीत करण्यात यावा. 


४. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादित .C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. सदर 
रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित अंमलबजावणी अधिकारी यांनी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा 


अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवऱ्यक राहील. 


५. प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणेकडून प्राप्त विहित नमुन्यातील निधीच्या 
विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR). (अद्ययावत छायाचित्रासह) शासनास 


सादर करावीत. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि. १२ एप्रिळ, २०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०३२८१७५९४६३३१४ स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ANAND NARAYANRAO 2 
BHONDVE 


(आ.ना.भोंडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२०/ प्र.क्र.१९/का-७ 


षु. 


टु. 


रः 


. आयुक्त, आरोग्य अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,राआसो,मुंबई. 


संचाळक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 

प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचाळक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र-जि.प.स्तर), 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, संबधित विभागीय मंडळ. 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती/औरंगाबाद. 


१०. जिल्हाधिकारी,अमरावती/हिंगोळी/यवतमाळ. 


११. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 


१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 


१३. अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,राज्य आरोग्य सोसायटी, मुंबई. 


१४. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अमरावती/हिंगोळी/यवतमाळ. 


१५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, अमरावती/हिंगोळी/यवतमाळ 


१६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 


१७. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 


१८.निवड नस्ती, HT. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


